“पोलीस उप अधीक्षक/ सहायक पोलीस 
आयुक्‍त (निःदस्त्र)” या संवर्गातील पदावर 
पदोन्नती देण्याकरिता तयार करण्यात 
आलेल्या "पोलीस निरीक्षक (निःदास्त्र)" या 
संवर्गातील अधिका-यांच्या "नियमित 
निवडसूची २०२१-२२ (भाग-२)" यामधून 
नाव वगळणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन आदेश क्र. H.D.-11013/10/2023-POL1A 
दुसरा मजला, मंत्रालय, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई. पिन - ४०० ०३२. 


दिनांक : २२ सप्टेंबर २०२३. 


संदर्भ: १) झासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र.एसआरव्ही २०१५/प्र.क्र.३०३/का.१२, 
दि.१२.०९.२०१६. 
२) शासन आदेश, गृह विभाग, क्र.रापोसे-१७२३/प्र.क्र.१११/एक/पोल-१अ, 
दि.२२.०५.२०२३. 
३) पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या कार्यालयाचे पत्र क्र.पोमसं/२/ 
१०२०/नि.नि.सू.-२१-२२/२०/२०२२, दि.१०.०७.२०२३. 


शासन आदेश. 

“पोलीस उप अधीक्षक/सहायक पोलीस आयुक्‍त (नि:शस्त्र) या संवर्गातील पदावर 
पदोन्नती देण्याकरिता तयार करण्यात आलेल्या "पोलीस निरीक्षक (निःदास्त्र)" या संवर्गातील 
अधिका-यांच्या "नियमित निवडसूची २०२१-२२ (भाग-२)" यामध्ये समाविष्ट श्री.श्रीकांत 
रेवणसिद्ध धरणे यांची शासन आदेशा, गृह विभाग, क्र.रापोसे-१७२३/प्र.क्र.१११/एक/ 
पोल-१अ, दि.२२.०५.२०२३, द्वारे “सहायक पोलीस आयुक्त, लोहमार्ग, मुंबई” या पदावर 
पदोन्नतीने पदस्थापना करण्यात आली. 


२. तथापि, श्री.श्रीकांत रेवणसिद्ध धरणे यांनी दिनांक २१.०६.२०२३ रोजीच्या विनंती 
अर्जाद्वारे पदोन्नती स्वीकारण्यास नकार दिला आहे, असे पोळीस महासंचालक, महाराष्ट्र 
राज्य, यांनी कळविले आहे. 


३. म्हणून, शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र.एसआरव्ही २०१५/प्र.क्र.३०३/ 
का.१२, दिनांक १२.०९.२०१६ यामधील तरतुदींनुसार, श्री.श्रीकांत रेवणसिद्ध धरणे यांचे नाव 
"पोलीस निरीक्षक (ara) यांच्या "नियमित निवडसूची २०२१-२२ (भाग-२)" यामधून, 
याद्वारे, वगळण्यात येत आहे. 


४. त्या अनुसार, पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, यांनी शासन निर्णय, सामान्य 
प्रशासन विभाग, क्र.एसआरव्ही २०१५/प्र.क्र.3०३/का.१२, दि.१२.०९.२०१६ या अनुसार 
आव्यक कार्यवाही करावी. 


शासन Beal क्रमांकः H.D.-99093/90/2023-POLIA 


च. हा शासन आदेडा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३०९२२१८०१४०१३२९ असा आहे. हा 
शासन sea डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by SWAPNIL GOPAL 80१5६ 

SWA p N | | G O PA [ DN: c=IN, 0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=HOME 
DEPARTMENT, 
2.5.4.20=c6a6e7cad855fc787a96e36f1 1 fbc87a9f66cfd9bad01 1844932 
735ad885627, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


serialNumber=8538CD1£408948F7D025537D5F6589BD8958D 1B95322 
£66D2CCSEDF89AD0D79E, cn=SWAPNIL GOPAL BORSE 
Date: 2023.09.22 18:04:58 +05'30° 


(स्वप्निल गोपाल बोरसे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


१) मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
२) मा. उप मुख्यमंत्री (गृह) यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
३) पोलीस महासंचालक व महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 


१) पोलीस महासंचालक, लोहमार्ग, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
२) संबंधित पोलीस अधिकारी (Vahey यहासंवाळलक] महाराष्ट्र राज्या यांचेणर्फता. 
३) निवड नस्ती/पोल-१अ. 


१) प्रधान महाळेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा)-१, महाराष्ट्र, मुंबई. 
२) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
३) निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


